राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत डीटीओ 
(910) यांना केंद्रीय अभिलेख देखभाल 
अभिकरणाकडून दिल्या जाणाऱ्या सेवेचे 
शुल्क अदा करण्यासाठी शासनाकडून 
अनुदान प्राप्तीसाठी नवीन लेखाशीर्ष 
उघडण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. एनपीएस-२०१९/प्र.क्र.३६६/१९/विशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २२ फेब्रुवारी, २०२२ 
वाचा:- 
१. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. अंनियो-१००५/प्र.क्र.१२६/सेवा-४, दि.३१ ऑक्टोबर, २००५ 
२. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र. अंनियो-२०१०/(६७८/१०)/विशि-१, 
दि.२५.०३. २०११ 
३. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अंनियो-१००५/प्र.क्र.१/सेवा-४, दि.१२ नोव्हेंबर, २०१० 
४. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र.अंनियो/२०१०/(६७८/१०)/विठि-१, 
दि.२९.१०. २०१० 
५. शासन परिपत्रक, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र.अंनियो-२०१०/(६७८/१०)/विशि-१, 
दि.१३.०३.२०११ 
६. शासन शुध्दीपत्रक, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र.अंनियो-२०१०/(६७८/१०)/विशि-१, 
दि.३०.०८.२०१३ 
७. शासन शुध्दीपत्रक, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र.अंनियो-२०१०/(६७८/१०)/विशि-१, 
दि.०३.०३.२०१७ 
८. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अंनियो-२०१५/ (५२७5)/प्र.क्र.३२/सेवा-४, दि.०६.०४.२०१५ 
९. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र.अंनियो-२०१०/(६७८/१०)/विशि-१, 
दि.२१.१२.२०१८ 
qo. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्र.एनपीएस-२०१९/प्र.क्र.३६६/१९/विशि-१, 
दि.१७.०३.२०२१. 
११.शासन पत्र क्र.एनपीएस-२०१९/प्र.क्र.3६६/१९/विशि-१, दि.०८.१२.२०२१. 


प्रस्तावना :- 

वित्त विभागाने संदर्भ क्रमांक १ येथे नमूद शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१/११/२००५ रोजी 
किंवा त्यानंतर नियुक्‍त होणाऱ्या राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी राज्यात केंद्र शासनाच्या धर्तीवर 
परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर संदर्भ क्रमांक २ 
येथीळ शासन निर्णयान्वये विभागाच्या अधिपत्याखाळील अकृषि विद्यापीठे व संलग्नित अशासकीय 
अनुदानित महाविद्यालयात दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्‍त होणा-या कर्मचा-यांना 
सदरहू योजना योग्य त्या फेरफारासह लागू करण्यात आलेली आहे. वित्त विभागाने राष्ट्रीय 


झासन निर्णय क्रमांकः एनपीएस-२०१९/प्र.क्र.३६६/१९/विशि-१ 


निवृत्तीवेतन योजनेच्या स्तर-१ ची राज्यांतर्गत अंमलबजावणी करण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ८ येथील 
शासन निर्णयान्वये आवश्‍यक ती कार्यपद्धती विहीत केलेली आहे. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्याप्रमाणे 
विभागाच्या अधिपत्याखालील अकृषि विद्यापीठे व संलग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांना 
लागू असलेल्या नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना, राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत 
समाविष्ट करून सदर योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्‍यक ती कार्यपध्दती संदर्भाधीन 
क्र.१० येथील शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आलेली आहे. 

राज्य शासनाने केंद्रीय अभिळेख देखभाल अभिकरण (CRA) यांच्याशी केलेल्या करारानुसार 
या योजनेंतर्गत अभिकरणाकडून पुरविण्यात येणाऱ्या सेवेसाठी संदर्भाधीन क्र.११ येथील शासन 
पत्रान्वये खालीलप्रमाणे शुल्क विहित करण्यास मंजूरी देण्यात आलेली आहे. 


1. Annual Maintenance Charge-Rs.69/- 
2. Account Opening Charges-Rs.40/- (Rs.30/- if you use online PRAN Generate Module) 


3. Transaction Charges-Rs. 3.75/- 


वरीलप्रमाणे सेवाशुल्क अदा करण्यासाठी शासनाकडून सर्व डीटीओ (OTO) यांना अनुदान 
उपलब्ध करून देण्याकरीता नवीन लेखाशीर्ष मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत केंद्रीय अभिलेख देखभाळ अभिकरणाकडून सर्व डीटीओ 
(910) यांना पुरविण्यात येणाऱ्या सेवेचे त्रैमासिक शुल्क अदा करण्यासाठी खालीलप्रमाणे नवीन 
लेखाशीर्ष उघडण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


मागणी क्रमांक डब्ल्यू-२ W-2 

मुख्य लेखाशीर्ष | 2202, सर्वसाधारण शिक्षण 2202, General Education 

उप मुख्य | ०३, विद्यापीठ व उच्च शिक्षण 03, Universities and Higher 

लेखाशीर्ष Education 

गौणशीर्ष १०२, विद्यापीठांना सहाय्य 102, Assistance to Universities 

गटशीर्ष (००) (00) 

उप गटरशीर्ष (००) (३४ राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन | (00) (4) Service charge for 
योजनेतर्गत केंद्रिय अभिलेख ७६) शव hy Co 
देखभाल अभिकरणाकडून दिल्या | under the National Pension Scheme 
जाणा-या सेवेसाठी सेवाशुल्क | (committed) 
(अनिवार्य) 

संकेतांक २२०२२६१ 22021261 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः एनपीएस-२०१९/प्र.क्र.३६६/१९/विशि-१ 


२. सदर सेवा शुल्कापोटी केंद्रीय अभिलेख देखभाल अभिकरणासाठी देय होत असलेल्या 
देयकाच्या अनुषंगाने संबंधितांनी वित्तीय वर्ष २०२२-२०२३ व त्यापुढील कालावधीसाठीच्या 
अनुदानाची मागणी सदर नवीन लेखाशीर्षाखाली करावी. 

३. सदर सेवाशुल्काबाबत वित्त विभागाकडून वेळोवेळी निर्गमित करण्यात येणारे आदेडा/ 
सुधारणा लागू राहतील. 

४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१०६१/व्यय-५, 
दि.२४.११.२०२१ व क्र.११२८/२०२१/व्यय-५, दि.०९.१२.२०२१ अन्वये व प्रधान महालेखाकार 
कार्यालय (लेखा व हकदारी)-१ महाराष्ट्र यांनी त्यांच्या युओआर-१३४/२०२१-२२/६०३, 
दि.०८.०२.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

दघ. सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२२०२२२१२२९३५५२०८ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DHIRAJ KANTILAL 
ABHANG 


(धीरज अभंग) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१. मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे सचिव, राजभवन मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
3. मा. कुलगुरू, सर्व अकृषि विद्यापीठे. 
४. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६. संचालक, राज्य अभिलेख देखभाल अभिकरण. 
७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखा व परीक्षा), १/ २ महाराष्ट्र मुंबई/ नागपूर. 
९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), १/ २ महाराष्ट्र मुंबई/ नागपूर. 
१०.कुलसचिव, सर्व अकृषि विद्यापीठे. 
११.कुलसचिव, सर्व अभिमत विद्यापीठे. 
१२.सर्व सहसचिव/उपसचिव्र उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण/तंत्र शिक्षण. 
१४.अवर सचिव -सेवा-४, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५.मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१६.मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१७.निवड नस्ती (विशि-१). 


KKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


